महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगास 
वेतनेतर बाबींकरिता सन २०१७-१८ या 
आर्थिक वर्षात वाहन दुरुस्ती तसेच 
कार्यालयीन खर्चाकरिता निधी वितरीत 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक- राअआ/२०१५/प्र.क्र.१५६/का-९ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दि. २८ मार्च, २०१८. 


वाचा :- 
(१) शासन निर्णय अल्पसंख्याक विकास विभाग क्रमांक- राअआ/२०१५/प्र.क्र.१५६/ 
का-९, दि. 29 मार्च, २०१८ 


शासन शुध्दीपत्रक 


संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद-१ मधील तकत्यातीळ अ.क्र.१येथे वाहन दुरुस्ती 
खर्च (सन २०१४-१५ ते २०१६-१७ पर्यंतचे देयके) रु.७,००,०००/-असे वाचण्यात यावे. त्यानंतर " 
महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाची सन २०१४-१५ ते सन २०१६-१७ पर्यंतची वाहन दुरुस्तीची 
प्रलंबित देयके सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षामध्ये वितरीत केलेल्या तरतूदीतून खर्च करण्यास 
सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई यांना प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता प्रदान 

करण्यात येत आहे” असे वाचण्यात यावे. 

२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०३२८१३४३४९४२१४ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


2 lly signed by Dinesh M. 5 
D h M DN: IN, Of Mahi hi inoriti 
inesh M. ite : 
2.5.4.20=9cabb099fd0576208F4. 3 10d2e7860201ab5363a2133e092 
‘7ff26cOf01 6fd' 
2.5.4.45=032100CD9D66225CED8BAE27E0E1249D39EC14A54419D0A 
O n a Va n e 13504B49333B23F92B! , cn=Dinesh M. Sonavane 
Date: 2018.04.07 17:40:01 +05'30' 
(दि.मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई 
२) महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य,मुंबई / नागपूर 
३) संचालक, लेखा व कोषागारे, 
४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
५) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
६) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी, 
७) अवर सचिव, ( व्यय-४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
८)कक्ष अधिकारी, (का-७) , अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
९) निवडनस्ती (कार्यासन-९) 


